महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक :- ARMS ३११९/ प्र.क्र.३६४/एसएम-१ 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक :- २० ऑगस्ट, २०२० 
प्रति, 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
पुणे विभाग, १७, डॉ.आंबेडकर मार्ग, 
लाल देवळासमोर,पुणे-१. 
विषय :- भैरवनाथ ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, बहिरोबावाडी, ता.कर्जत, जि.अहमदनगर 
संचलित आदर्श माध्यमिक विद्यालय, बहिरोबावाडी, ता.कर्जत, जि.अहमदनगर 
या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक झाळेचे सदगुरू ग्रामविकास 
प्रतिष्ठान, कर्जत, ता.कर्जत, जि.अहमदनगर संस्थेस हस्तांतराबाबत. 


संदर्भ : 9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.माशाह २०११/(२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे जा.क्र.शिउसं/माध्य-३०१/पुवि/छाळा 
हस्तांतर/२२७७/२०१७, दिनांक २८ मार्च, २०१८ चे पत्र. 

भैरवनाथ ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, बहिरोबावाडी, ता.कर्जत, जि.अहमदनगर संचलित आदर्ठा 
माध्यमिक विद्यालय, बहिरोबावाडी, ता.कर्जत, जि.अहमदनगर या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक 
शाळेचे सदगुरू ग्रामविकास प्रतिष्ठान, कर्जत, ता.कर्जत, जि.अहमदनगर या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा 
संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


सदर शाळेच्या हस्तांतरणामध्ये शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडली असल्याने तसेच संदर्भाधीन शासन 
निर्णयामधील निकषांची/कागदपत्रांची पूर्तता होत नसल्याने, भैरवनाथ ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, बहिरोबावाडी, 
ता.कर्जत, जि.अहमदनगर संचलित आदर्श माध्यमिक विद्यालय, बहिरोबावाडी, ता.कर्जत, जि.अहमदनगर या 
मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक शाळेचे, सदगुरू ग्रामविकास प्रतिष्ठान, कर्जत, ता.कर्जत, 
जि.अहमदनगर या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत आहे. 

सदर पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संकेताक २०२००८२०१७२९०३७९२१ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

आपला 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
. ° DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 

Pp r a V | n R a a fa mM Educati Department, postalCode=400032, 
st=Mahi 
2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daeaS9f1 d3F45f 
ae9227a3feaaS41afl0d1, 

M U n d h e serialNumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670b5b 
a13f51213ad07 1acd537 144284, cn=Pravin Rajaram Mundhe 


(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


झासन पत्र क्रमांक : ARMS ३११९/प्र.क्र.३६४/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 

३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, अहमदनगर 

४. अध्यक्ष/ सचिव, भैरवनाथ ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, बहिरोबावाडी, ता.कर्जत, जि.अहमदनगर 
५. अध्यक्ष/ सचिव, सदगुरू ग्रामविकास प्रतिष्ठान, कर्जत, ता.कर्जत, जि.अहमदनगर 

६. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


